धर्मादाय संघटनेच्या संकेतस्थळावर 
DASHBOARD तयार करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी-११२०/१७५/(१२०/२०)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ डिसेंबर, २०२० 


वाचा:-(१) शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग क्र. मातंसं-१७१७/१११/३९, दि. २२.०४.२०२० 
(२) धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे क्र. संगणक/२०२०/३२७९/२०२०, दि. १७.१२.२०२० चे पत्र 


शासन निर्णय - 

DPIIT ( केंद्र शासनाचे Department for Promotion of Industry and Internal Trade ) यांच्या 
दि. २७.०७.२०२० रोजी झालेल्या State Reforms Action Plan २०२० - Capacity Building Webinar for 
States/Union Territories workshop मध्ये online प्राप्त झालेल्या Society REGISTRATION अर्जावर 
झालेल्या कार्यवाहीचा साप्ताहिक/ दैनंदिन / मासिक DASHBOARD धर्मादाय संघटनेच्या संकेतस्थळावर 
असणेबाबत सूचित करण्यात आले आहे. केंद्र शासन व राज्य शासन यांचे निर्देशाप्रमाणे DASHBOARD 
DEVELOPMENT आवश्‍यक असल्याने, मे. मास्टेक लि. यांचेकडून DASHBOARD करुन घेण्यासाठी व 
त्याकरिता येणारा रु. ४,७७,४४९/- अधिक प्रचलित कर इतका खर्च सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीतून खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव वाचा येथील क्र. (२) येथील दि. १७.१२.२०२० च्या पत्रान्वये शासनास 
प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

२. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या वाचा येथील क्र. (१) येथील दि. २२.०४.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून तांत्रिक मनुष्यबळ पुरवठा करण्याबाबतचे दरपत्रक निश्चित करण्यात 
आले आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या निदेशास अनुसरुन , सदर शासन निर्णय विचारात घेऊन मे. मास्टेक 
लि. कंपनीने सुधारित Quotation सादर केले असून, त्यानुसार एकूण खर्च रु. 8,00, 88¢ 04/- अधिक प्रचलित 
कर असे दर आकारण्यात येतील असे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास कळविले आहे. सदर दर पुढीलप्रमाणे आहेत. 


Sr. No. | Work Description | Estimates (Man Month ) Rate in INR Total (in INR) 


1 Technical Architect 0.25 3,39,631 84,907.75 
2 Sr. Developer 2.00 1,35,797 2,71,594.00 
3 QA Lead 0.5 1,41,894 70,947.00 
4 Security Audit 1 Cycle 50,000 50,000.00 


Total 4,77,448.75 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी-११२०/१७५/(१२०/२०)/कार्या-१७. 


३. केंद्र शासन व राज्य शासन यांचे निर्देशाप्रमाणे DASHBOARD DEVELOPMENT आवश्‍यक असल्याने, 
मे. ARCH लि. यांचेकडून DASHBOARD करुन घेण्यासाठी व त्याकरिता येणारा उपरोक्त रु. ४,७७,४४८.७५/- 
अधिक प्रचलित कर इतका खर्च सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्याची विनंती वरील 
दि. १७.१२.२०२० च्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे. 

४. मे. मास्टेकलि. कंपनीने सादर केलेले उपरोक्त दर हे दि. २२.०४.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार आहेत. 
केंद्र शासन व राज्य शासन यांचे निर्देशाप्रमाणे DASHBOARD DEVELOPMENT आवश्यक असल्याने सदर 
एकूण रु. ४,७७,४४९/- (अक्षरी रु. चार लाख सत्त्याहत्तर हजार चारशे एकोणपन्नास फक्त ) अधिक प्रचलित कर 
इतका खर्च सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्‌. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, क्रमांक - सीएचसी-१११७/४६/(१९/१७)/का.१७ , दिनांक १० एप्रिल, 
२०१७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२२१३०३१९८९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. . . . ae ‘Law and Judiciary Department, 
itin Virsen Jiwane वहया 
cn=Ni 
Dé 


(नितीन जिंवने ) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव 


प्रति- 

प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव व विधि परामर्शी , विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ , मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई. 

सर्व धर्मादाय सहआयुक्त /सहायक धर्मादाय आयुक्त. 

धर्मादाय संघटनेतील सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालये (धर्मादाय आयुक्‍त, धर्मादाय 
आयुक्त कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई. यांचेमार्फत ) 

मे. मास्टेक ली. (धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, 
वरळी, मुंबई. यांचेमार्फत ). 

कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


८6061333. 000074९051, 
371018a4d6f00892e5d1478cba84 13afb06c03, 


